नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १७ जून, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/२४२३/सन-२०२०, दि.१५/०९/२०२०. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून Gala करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक 
यांनी सदर रस्ता SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ता प्रजिमा म्हणून 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
| महिरावणी (राज्यमार्ग क्र.३७ ते इतर जिल्हा । (०/०० ते५००/२)व ३३.७०० | प्रमुख 
Were सावरगांव गोवर्धन areal मार्ग ११९ (५/५००ते २१/९००) कि.मी. | जिल्हा 
मातोरी दरी मानोळी वडगांव १८.९०० कि.मी. मार्ग-१७६ 
दाभाडगांव नाईकवाडी पारधीपाडा ग्रामीण मार्ग १०७ | (०/००ते 2/00) 
लाडची राज्यमार्ग क्र.२९ ळा मिळणारा २.०० कि.मी. 
“tol इतर जिल्हा | (0/007 &/400) 
मार्ग ४८ ६.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग ३९ | (०/००ते १/८००) 
१.८०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग २२ | (०/००ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग ६७ | (०/००ते 2/400) 
२.५०० कि.मी. 
एकूण ३३.७०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३३.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३१८.९६-- 33.00) 
म्हणजेच ४३५२.६६ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.४०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (२२८७.२८-२५.४००) म्हणजेच २२६१.८८ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०६६८.९५-८.३) म्हणजेच 
१०६६०.६५ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१७३२४८३५१८ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prashant Sette nna vat 


Department, postalCode=400 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 le: 


Vinayakrao Patil seuss gamer 
(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


८00 


oS 2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


